RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ६, अंक १ ] 


शुक्रवार , जानेवारी ३, २०२० / पौष १३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


अधिसूचना 


क्रमांक एमजीसी / एफ / १२१५ / दि .०१.०१.२०२० 


(मुंबई महानगरपालिका अधिनियमान्वये प्रभाग क्र . १४१ करिताच्या रिक्त पदाची पोट निवडणूक - जानेवारी, २०२० ) 


. 


१. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . १४१ करिता गुरुवार दिनांक ०९ जानेवारी , २०२० रोजी निवडणूक लढविली जात आहे. 
मुंबई महापालिका अधिनियम कलम २७( २) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे मी , याद्वारे प्रभाग क्र .१४१ मधून अंतिमरीत्या निवडणूक 
लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांची नावे, त्यांचे निवासी पत्ते , राजकीय पक्षाचे नाव , निवडणूक चिन्ह व इतर तपशील याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 
प्रभाग क्र . १४१ मधून एक नगरसेवक निवडावयाचा आहे . 


२. बृहन्मुंबई क्षेत्रातील प्रभाग क्र . १४१ च्या प्रभाग क्षेत्रामधील सर्व मतदान केंद्रावर एकाच वेळी गुरुवार , दिनांक ०९ जानेवारी , 
२०२० रोजी सकाळी ०७.३० ते सायंकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत मतदान घेतले जाईल . या मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध झाली असून, सोमवार, 
दि . ९ डिसेंबर २०१ ९ पासून मध्यवर्ती मतदान केंद्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय, एम - पूर्व , पोटनिवडणूक प्रभाग क्र . १४१, 
देवनार कॉलनी , मनपा शाळा क्र . ०१, गोवंडी ( पश्चिम ),मुंबई ४०० ०४३ येथेनिरीक्षणाकरिता व विक्रीकरिता ठेवली आहे. 


३. मतदान केंद्राध्यक्ष व त्यांनी प्राधिकृत केलेले मतदान अधिकारी यांचे समक्ष मतदारांची फोटो ओळखपत्रे किंवा राज्य निवडणूक 
आयोगाच्या दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या १७ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करणे सापेक्ष 
सदर मतदारास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल . 


४. एखादा मतदार निरक्षरतेमुळे , शारिरीक व अन्य अंपगत्वामुळे , विहित पद्धतीने मतदान करण्यास असमर्थ असल्यास, मतदान 
केंद्रातील मतदान केंद्राध्यक्ष त्याला आवश्यक ती मदत पुरवतील . 


५. फक्त उमेदवार आणि त्यांच्यावतीने प्राधिकृत केलेल्या मतदान प्रतिनिधींना मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यास अनुमती दिली जाईल. 
परंतु, स्वतः त्याचा / तिचा मताधिकार बजाविण्याव्यतिरिक्त कोणीही उमेदवार वा मतदान प्रतिनिधीला मतदान कक्षात प्रवेश दिला जाणार 
नाही. तथापि ज्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केले आहे अशांना मतदान केंद्रात प्रवेश दिला जाईल . 


( १) 


भाग दोन -१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन, जानेवारी ३, २०२० / पौष १३, शके १ ९ ४१ 


६. मुंबई महापालिका अधिनियम कलम २७ ए ( मतदान केंद्रामध्ये किंवा मतदान केंद्राच्या आसपास किंवा जवळ मत प्रचारास मनाई ), 
२७ ए ए ( मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सभांना मनाई), २७ बी ( मतदान केंद्रामध्ये वा जवळ गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती), २७ सी ( मतदान 
केंद्रात गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती) २८ ए ( मतदानाची गुप्तता राखणे), २८ बी ( उमेदवारासाठी किंवा मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी 
अधिकारी इत्यादींनी कोणतेही कृत्य न करणे), २८ सी (निवडणुकीसंबंधाने कार्यालयीन कर्तव्याचा भंग करणे हा एक गुन्हा आहे.) २८ ई 
( अन्य अपराध व त्याबाबत शास्ती), २८ एफ ( भ्रष्टाचार म्हणजे काय ? ) २८ जी ( भ्रष्टाचार , फौजदारी अपराध आणि त्याच्या कार्यपद्धती ) 
यांच्याकडे उमेदवारांचे / मतदाराचे लक्ष वेधण्यात येत आहे . 


७. मतमोजणी शुक्रवार, दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजी सकाळी १०.०० वाजता घेतली जाईल. मतमोजणी केंद्रांचे पत्ते निवडणूक 
निर्णय अधिकारी यांचेकडे आहेत . 


८. उमेदवार आणि त्यांचे मतमोजणी प्रतिनिधी यांना निवडणूक निर्णय अधिका -यांनी पुरविलेले बिल्ले लावल्याशिवाय मतमोजणी 
केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही . 


मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम १०, २८ ( के ) आणि ३२ च्या तरतुदीन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे , सोमवार दिनांक 
१३ जानेवारी २०२० रोजी वा तत्पूर्वी निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांना मिळालेल्या वैध मतासह शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली 
जाईल . तसेच सदर नावे बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक कार्यालय , जे.बी.शाह मंडई इमारत, चौथा मजला युसुफ मेहेर अली मार्ग , 
मस्जिद बंदर , मुंबई ४०० ००९ येथे नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित केली जाईल . 


मुंबई, 
दिनांक २ जानेवारी २०२० . 


प्रवीण परदेशी, 
महापालिका आयुक्त , 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन, जानेवारी ३, २०२० / पौष १३, शके १ ९ ४१ 


३ 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 
Bye - Election January 2020 of Councillors for Ward No. 141 under the 

MumbaiMunicipal Corporation Act. 


NOTIFICATION 


No. MGC / F / 1215 Dated 01.01.2020 


1. The election for the Ward No. 141 is being contested on 9th day of January , 2020. I, 
therefore hereby publish the names of all the contesting candidates with their respective abodes , 
names of the political party, symbols and descriptions in respect of the Ward No. 141 as required 
under Section 27 ( 2 ) of Mumbai Municipal Corporation Act. One Councillor is to be elected from 
Ward No. 141 . 


2. The poll will be taken on Thursday , the 9th day of January, 2020 from 07-30 am to 
05-30 pm at all the polling stations in election Ward No. 141 area simultaneously. A list of such 
Polling stations are published and are kept for the inspection and for sale at the Central Polling 
Station , Office of the Returning Officer , M -East, Bye Election Ward No. 141, Deonar Colony, 
B.M.C. School No. 01, Govandi (West), Mumbai- 400 043 from Monday , the 9th December , 2019 . 

3. A voter will be allowed to vote on Electronic Voting machine subject to identification of 
voter and production of photo identity card or any document out of 17 documents mentioned in the 
Circular dated 8th November, 2011 of State Election Commission before the Presiding Officer or 
Polling Officer authorized by him in this behalf. 

4. The Presiding Officer at the Polling Station will give such assistance as may be required to 
any voter who by reason of illiteracy , physical or other disability is unable to vote in the manner 
prescribed . 

5. Only the candidates and their polling agents duly authorised in their behalf will be allowed 
to enter the polling station . But no candidate or polling agents will be allowed to enter in voting 
compartment where a voter cast his /her vote, except when exercising his/her own right of voting . 

6. The attention of candidates and voters is invited to section 27 - A (Prohibition of canvassing 
in or around near Polling Station ), 27 -AA (Prohibition of public meeting on the day of Poll ), 27 -B 
( Penalty for disorderly conduct in or near Polling Station ), 27 -C ( Penalty for misconduct at Polling 
Stations) 28 - A (Maintenance of secrecy of voting ), 28 - B (Officers etc. At Election not to act for 
candidates or influence voting and penalties therefore), 28 - C ( Breach of Official duty in connection 
with elections to be an offence.), 28 - F ( What is a corrupt practice ), 28 -G (Corrupt practices, 
criminal offences and procedure ) of the Mumbai Municipal Corporation Act . 

7. The counting of votes will be undertaken on Friday, the 10th day of January , 2020 from 
10-00 a.m. onwards. The address of counting place will be published at respective Returning 
Officer s office . 


8. Candidates and their counting agents will not be allowed to enter the counting places 
without wearing necessary badge supplied by the Returning Officers. 

The list of the Elected Candidate along with total number of valid votes polled , by them will 
be published in the Government Gazzette on or before Monday, 13th day of January , 2020 as 
required under provisions of sections 10 , 28 (K ) and 32 of the Municipal Corporation Act. 


भाग दोन -१-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन, जानेवारी ३, २०२० / पौष १३, शके १ ९ ४१ 


Similarly, the said names will be published on the notice board of Brihanmumbai 
Mahanagarpalika , Election Office, J. B. Shah Market Building, 4th floor, Yusuf Meherali Road , 
Masjid , Mumbai 400 009. 


Mumbai, 
dated 2nd January 2020 . 


PRAVEEN PARDESHI, 

Municipal Commissioner , 
Municipal Corporation of Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन, जानेवारी ३, २०२० / पौष १३, शके १ ९ ४१ 


५ 


अ.क्र . 


१ 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 

नमुना-७ 

नियम १३ ( १ ) 

निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १४१ पोट निवडणूक २०१ ९-२०२० ( खुला प्रवर्ग ) 

उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 
उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता 

दिलेले चिन्ह 

आहे 
२ 

५ 
अवघडे चंद्रकांत बळीराम रुम . क्र . ४२ ९ , अण्णाभाऊ साठे 
AWGHADE नगर, विठ्ठल रुक्मणी, पिन ४०० 

अपक्ष 

सफरचंद 
CHANDRAKANT ०४३ 

INDEPENDENT 

APPLE 
BALIRAM 

गंगा बिल्डींग क्र . १, बी वींग , रुम नं . 
बनसोडे संदिप काशिनाथ 
| ३२०, पिन ४०० ०४३ 

अपक्ष 

अंगठी 
BANSODE SANDEEP 

INDEPENDENT 

RING 
KASHINATH 


१ 


२ 


चिकाटे सुभाष मनोहर 
CHIKATE SUBHASH 
MANOHAR 


रु. ३०८ , बी क्र . बी / ९ , राजरतन को . 
हौ . सोसा., हिरानंदानी आकृती , पिन 
४०००४३ 


अपक्ष 


शिटी 


INDEPENDENT 


WHISTLE 


प्लॉट ३२, एच/ ६, बाजीप्रभु देशपांडे 
मार्ग ,बैंगणवाडी, पिन ४०० ०४३ 


कांबळे संबोधी रामचंद्र 
KAMBLE SAMBODHI 
RAMCHANDRA 


गॅस सिलेंडर 


रिपब्लिकन सेना 
REPUBLICAN SENA 


GAS CYLINDER 


| २२ /एच / १०, प्लॉट क्र . २२, एच 
लाईन रोड शिवाजीनगर पिन ४०० 


अल्ताफ मोहम्मद काझी 
ALTAF MOHAMMED 
KAZI 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
INDIAN NATIONAL 

CONGRESS 


०४३ 


हात 
HAND 


६ 


खान जमीर भोले 
KHAN JAMIR BHOLE 


समाजवादी पार्टी 
SAMAJWADIPARTY 


सायकल 
BICYCLE 


कमलारामन नगर, 
फुरखानिया चौक जवळ , 

बैगनवाडी, 
पिन -४०० ०४३ 
प्लॉट क्र . १० , रु . ६०१ , 

लोटस 
कॉलनी, गोवंडी, पिन ४०० ०४३ 


, 


खान खुरशेद नजीर 
KHAN KHURSHED 
NAZIR 


अपक्ष 


कप बशी 


७ 


INDEPENDENT 


CUP & SAUCER 


खान सद्दाम हुसैन इमामुद्दीन न्यू गौतम नगर , प्लॉट क्र. २, 


सोलापूर रोड, मेहफिल समोर , पिन 


८ 


४०००४३ 


KHAN 
SADDAMHUSSAIN 
IMAMUDDIN 


ऑल इंडिया मजलिस 

इत्तेहदूल मुस्लिमीन 
ALL INDIA MAJLIS 

E - ITTEHADUL 
MUSLIMEEN 


पतंग 
KITE 


इ.क्र . आय / २, रु.२०१, मोराज 
रेसीडेन्सी , पिन ४००७०५ 


अपक्ष 


खान तूफेल बरकतूल्ला 
KHAN TUFAIL 
BARKATULLAH 


९ 


नारळ 


INDEPENDENT 


COCONUT 


रु.क्र . ११ ९, बि.नं. ६१, बी वींग , 
पन्हाळगड को . हौ . सो ., पिन ४०० 


रिपब्लीकन पार्टी ऑफ 


अमोल भिमराव क्षिरसागर 


इंडीया ( ए) 


१० 


AMOL BHIMRAO 


०४३ 


दूरदर्शन संच 
TELEVISION 


KSHIRSAGAR 


REPUBLICAN 
PARTY OF INDIA ( A ) 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन, जानेवारी ३, २०२० / पौष १३ , शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 

नमुना-७ 

नियम १३ ( १ ) 

निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १४१ पोट निवडणूक २०१ ९ -२०२० ( खुला प्रवर्ग) 

उमेदवार कोणत्या पक्षाचा 
उमेदवाराचे नाव उमेदवाराचा पत्ता 

दिलेले चिन्ह 

आहे 
२ ३ 

४ 

५ 
विठ्ठल गोविंद लोकरे |१०३ / बी साई संस्कार 

शिवसेना 

धनुष्यबाण 
VITHAL GOVIND को.ऑप.सो.देवनार , गोवंडी 

SHIVSENA 

BOW & ARROW 
पिन -४०० ०४३ 
LOKARE 

लोकशाहीर अणाभाऊ साठे नगर , 
मोरे किशोर किसन 

अपक्ष 

हेल्मेट 
मंगिरबाबा चाळ , पिन ४०० ० ४३ 
MORE KISHOR KISAN 

INDEPENDENT 

HELMET 


१ 


११ 


१२ 


दिनेश ( बबलू ) पांचाळ 
DINESH ( BABLU ) 
PANCHAL 


दत्तकृपा चाळ, सी ब्लॉकजवळ , दत्त 
मंदिर , पिन ४०० ०४३ 


भारतीय जनता पार्टी 
BHARTIYA JANATA 


कमळ 


LOTUS 


PARTY 


साठे अनिल गुलाब 


गुलाब साठे, जयहींद चाळ , अन्ना 
भाऊ साठे, पिन - ४०० ०४३ 


१४ 


नगारा 


अपक्ष 
INDEPENDENT 


SATHE ANIL GULAB 


NAGARA 


जयहिंद गृहनिर्माण संस्था नियोजित 
डॉ . झकीर हुसेन मार्ग 
पिन -४०० ०४३ 


सावंत आलम अब्दुलकलाम 
SAWANT ALAM 
ABDUL KALAM 


१५ 


अपक्ष 
INDEPENDENT 


पुस्तक 
BOOK 


अपक्ष 


प्लॉट नं .४३ ए/ डी / ८ , रोड नं .६ , हाजी 
मेडिकल जवळ 
पिन -४०० ० 


बॅट 


१६ 


शेख इन्तेखाब अथर आलम 
SHAIKH INTEKHAB 
ATHAR ALAM 
शेख इजाईल ईब्राहिम 


०४३ 


INDEPENDENT 


BAT 


. 


अपक्ष 


१७ 


SHAIKH IZILE 


छताचा पंखा 


INDEPENDENT 


प्लॉट नं . २५, ए / एफ -१० , रोड नं . 
१२, नियर रिलायन्स पॉवर पिन 
४०० ०४३ 
डॉ . झाकीर हुसैन नगर झोपडपट्टी, 
पार्ट क्र . २, पिन ४०० ०४३ 


IBRAIHM 


CEILING FAN 


शेख महबूब अब्दुलकरीम 
| SHAIKH MEHBOOB 
ABDULKARIM 


अपक्ष 


हिरा 


१८ 


INDEPENDENT 


DIAMOND 


ठिकाण देवनार कॉलनी, म . न.पा. शाळा क्र . १ , गोवंडी ( प.), मुंबई ४०० ०४३. 
दिनांक दिनांक २७ डिसेंबर, २०१ ९ 


( डॉ . संतोष थिटे ) 
निवडणूक निर्णय अधिकारी 

प्रभाग क्रमांक -१४१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


